9% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणा-या रकमा 
संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत 
सन २०२०-२१ मधील दुसरा हप्ता.. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-२०२०/प्र.क्र.१३/नवि-३२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोंबर, २०२१ 


वाचा :- 
(१ वित्त विभाग -झासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि. २४ जून,२०२१ 
(२ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याच्या कलम १४९ अ मध्ये 
सुधारणा करण्यात आली असून यामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०), 
याअन्वये स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, देणगी व फलोपभोग गहाण यासंबंधी संलेखांवर 
बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात, जर असा कोणताही संलेख हा, शहरात स्थित असलेल्या 
स्थावर मालमत्तेच्या संबंधातील असेल तेव्हा, विक्री किंवा देणगीसंबंधीच्या संलेखाच्या 
बाबतीत, अशा स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर, आणि फलोपभोग गहाणासंबंधीच्या 
बाबतीत, संलंखात मांडण्यात आलेल्या त्या संलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या रकमेवर, एक 
टक्का या दराने अधिभार आकारण्यात येईल. या अनुषंगाने राज्यातील २६ 
महानगरपालिकांना देय असलेली १% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणारी रक्‍कम 
रू. २१०,००,००,०००/- महानगरपालिकांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


१% मुद्रांक शुल्कापोटी सन २०२०-२१ मधील दुसरा हप्ता वितरीत करण्याकरीता 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत महानगरपालिकांना एकुण 
रक्‍कम रु. २१०,००,००,०००/- (अक्षरी रूपये Val दहा कोटी मात्र) खालीलप्रमाणे वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-२०२०/प्र.क्र.१३/नवि-३२ 


सन २०२०-२१ करीता २६ महानगरपालिकांना 1% मुद्रांक शुल्कापोटी वितरीत करावयाचे अनुदान 


अ.क्र. | महानगरपालिकांचे नाव | सन २०२०-२१ मधील दुसरा हप्ता 


डि 


अमरावती 


र 
च 
3 


५ | औरंगाबाद 


on 


लातूर 
नांदेड-वाघाळा 


१२ 
१३ | अहमदनगर 
ठे 


एकुण 


११२२२०००० 


५३०५००० 


२२५६०००० 


१६५५९००० 


४४६०६००० 


२८५५००० 


८५०९००० 


१६६८८००० 


१३८६३४००० 


६३६४००० 


१०६५२००० 


१५४९२००० 


१८४९२३००० 


६९३३११००९० 


२०२१८४००० 


१६९७४००० 


१६६२०००० 


१८८४०००० 


१२०५१४०००० 


८५५४९००० 


१८८३१००० 


६४३२००० 


१०(9०४४००० 


२१८७९८००० 


९७७७१००० 


७८१९५००० 


२१०००००००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-२०२०/प्र.क्र.१३/नवि-३२ 


०२. सदर अनुदान उपरोल्लेखित महानगरपालिकांना वितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी मनपांना देय असलेल्या रकमेमधून कोणत्याही प्रकारची कपात न 
करता (शासनाने कळविल्याशिवाय) सदर अनुदान आहरण करून संबंधित महानगरपालिकांना १० 
दिवसांत वितरीत करावे. 


०३. सदर १% अधिभारापोटी जमा रकमेचा तसेच त्यापोटी वितरीत करण्यात येणाऱ्या या सहायक 
अनुदानावरील खर्चाचा हिशोब संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतंत्रपणे ठेवावा व याबाबतचे लेखे व 
तत्संबंधी सर्व कागदपत्रे महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई व महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
यांना, आवश्‍यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यावीत. 


०४. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक एफ-४, ३६०४, स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत 
राज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, १०२, मुद्रांक शुल्क (०१) जकात रद्द 
केल्यामुळे मुद्रांक शुल्काचे अभिहस्तांकन (०१)(०१) स्थानिक संस्था करांऐवजी जकातीचे पुन:स्थापन 
केल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रामधील मुद्रांक शुल्कावरील १ टक्के अधिभार महानगरपालिकेसाठी 
देण्याच्या दृष्टिने (34080828) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाज्रीर्षाखाली खर्ची घाळून तो 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/ 
अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ व वित्त विभाग -शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ 
दि. २४ जून,२०२१मधीळल सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता होत असून सदर शासन निर्णय प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या"/"///.॥॥१8॥8॥/95५॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११००४१६०५४०३०२५ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PANDURANG ण क 


harash’ 
5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db0612f1ffdf83e54efe7da2b1b 


JOTIBA JADHAV set 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव 
नगर विकास विभाग 

प्रति, 
१. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

. आयुक्त संबंधित महानगरपालिका. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (मुंबई/नागपूर) 

.  मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 
६. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-२०२०/प्र.क्र.१३/नवि-३२ 


नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


वित्त विभाग व्यय-३/अर्थोपाय/अर्थ-१६,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 
कार्यासन अधिकारी नवि-४, मंत्रालय. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


